वाचा :- 


~~ 


~~ 


~~ 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी सामाजिक 
विशेष घटकाकरीता (SCSP) सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षामधील राज्य हिछळ्यापोटी 
लेखाशिर्ष २२१०७६०९ अंतर्गत 
Infrastructure and Maintenance साठी 
रु.३८५९.६५ लक्ष व Kind Grant साठी 
रु.५६७.९१ लक्ष तसेच सन २०२२-२३ मधील 
प्रंलबित Kind Grant साठी रु.५.२८ लक्ष असा 
एकुण रु.४४३२.८४ लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बियुडी -१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०२३ 


संचाळक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र. 
राआसोम/एफएमजी/<॥॥0 राहि./३५२०६-२१३/२०२३-२४, दिनांक १४.०६.२०२३ 
रोजीचे पत्र. 

संचाळक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र. 
राआसोम/एफएमजी/॥॥७ राहि./३७४६३-४६९/२०२३-२४, दिनांक १६.०६.२०२३ 
रोजीचे पत्र. 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.बीजीटी- 
२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प (विघयो), दि. २२.०९.२०२३. 

शासन निर्णय क्र. बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/ आरोग्य-७, दि.२७ सप्टेंबर, 2023. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त वाचा क्र.४ नुसार संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृ. क्र.२ तक्ता पुढीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावा. 
कद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१०७५९२) राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१०७६०९) 
सन २०२३- | सन २०२३- | शिल्लक । सन२०२३- | सन २०२३२-४ | शिल्लक 
शासन निर्णय क्रमांक | २४ ची मुळ | २४ मधील तरतुद २४ ची मुळ | मधील प्रत्यक्ष तरतुद 
व दिनांक तरतुद | प्रत्यक्ष खर्च तरतुद खर्च 
बियुडी-१३२३/प्र.क. 
२७०/आरोग्य-७ दि. | २१७८७.६८ व २१७८७.६८ | १६६२१.०८ १०९७.०७ १५५२४.०१ 
१९/०६/२०२३ 
बियुडी- 
१३२३/प्र.क्र.२७२/ । २१७८७.६८ | ९१६६.०० | १२६२१.६८ ६११०.६७ ९४१३.३४ 
आरोग्य-७ दिनांक 
१७/०७/२०२३ 
१२६२१.६८ ९४१३.३४ 


०२. तसेच सदर संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृ. क्र.३ Ta पुढीलप्रमाणे वाचण्यात 


यावा. 
अ.क्र तपशील मुळ मागणी रक्‍कम 
अर्थसंकल्पीय | (राज्य ४०% 
तरतुद हिस्सा) 
एन-३, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६, सार्वजनिक आरोग्य, ७८९, अनुसूचित जाती 
उपयोजना, 
(09) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) | १४७९३.३४ ४४३२.८४ 
त (०8) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (राज्य हिस्सा ४० 
%) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२२१०९७७६०९) 
एकूण | १४७९३.३४ | ४४३२.८४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ 


०३. सदर WA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२३०८३११७५३३६४४१७ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARCHANA VILAS 
WALZADE 


DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF 

A R C +H A N A MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b17094004b015083dae757 


656e5d24847898197ddd6b0366a91 
77£097ed0887a, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialNumber=B4E19876AB3EEC36E 
W A | Z A D F 3A3B988441648AB87470CDFE66B14 

CFBE7AC9BD770485C1, 

cn=ARCHANA VILAS WALZADE 

Date: 2023.10.12 18:04:55 +05'30' 


अर्चना वालझाडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई 
५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 
६. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प/विघयो), मंत्रालय, मुंबई 
१०.वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प/व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


